RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक ३८ ] 


सोमवार , जून १५ , २०१५ / ज्येष्ठ २५, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ६६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील (भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, ४ था माळा, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जून २०१५ 


उद्घोषणा 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयूएम . २०१५ / प्र.क्र . ६८ / नवि - १८. - ज्याअर्थी, शासन उद्घोषणा क्रमांक एमसीओ. २०१३/ प्र.क्र .८४ / भाग-१/ नवि -१४, दिनांक 
१ मार्च २०१४ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, दिनांक १ मार्च २०१४ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र शासनाने नागभीड येथेनगर 
पंचायत करण्याचा आपला हेतू जाहीर केला होता. 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ३ चे पोट - कलम ( २), ( २ क ) व ( ३ ) यांच्या तरतुदीनुसार, महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील , नागभीड , सुलेझरी , नवखळा, तिवर्ला गावगन्ना , तिवा तुकुम , बाम्हणी, बोथली, चिखलपरसोडी, भिकेश्वर , डोंगरगाव ( बु.) व 
चिंचोली खूर्द या महसूल गावांचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्याच्या आणि उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी 
नागभीड नगरपरिषद या नावाने नगर परिषद घटीत करण्याच्या दृष्टीने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट - कलम ( २ ), ( २क ) व ( ३ ) याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, अधिसूचना काढण्याचा आपला हेतू घोषित करीत असून , तिचा मसुदा यासोबत जोडलेला आहे. 

२. उक्त अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने, ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांच्याकडे, त्याची लेखी कारणे सादर करणे आवश्यक असेल . 
३. उक्त कालावधीमध्ये मिळालेल्या अशा कोणत्याही आक्षेपावर शासनाकडून विचार करण्यात येईल . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक एमयूएम. २०१५/ प्र.क्र . ६८ / नवि - १८ . - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा. ४०) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे. ) याच्या कलम ३ चे पोट - कलम 
( २ ), ( २ क ) व ( ३ ) यांच्या तरतुदीनुसार , शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग, क्रमांक एमयूएम - २०१५ / प्र. क्र . ६८ / नवि -१८ , 
दिनांक १० जून २०१५ याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १० जून २०१५ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून , महाराष्ट्र शासनाने चंद्रपूर 
जिल्ह्यातील, नागभीड, सुलेझरी, नवखळा, तिवा गावगन्ना, तिवा तुकुम , बाम्हणी, बोथली, चिखलपरसोडी, भिकेश्वर , डोंगरगाव ( बु.) व 


( १) 


भाग एक - अ - ( म . उ.वि . )- ६६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून १५ , २०१५ / ज्येष्ठ २५, शके १९३७ 
चिंचोली खूर्द या महसूल गावांचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी व उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी नागभीड 
नगरपरिषद या नावाने नगर परिषद गठीत करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट-कलम (२ ), ( २क ) व (३ ) या अन्वये अधिसूचना 
काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत . 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेच्या अनुषंगाने प्राप्त आक्षेप / हरकतींवर विचार करून ते जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी निकाली काढले 
आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये अधिक तपशीलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट 
करणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट -कलम ( २), ( २ क ) व ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे क्रमांक एमसीओ- २०१३ / प्र . क्र . ८४ / भाग - १ / नवि - १४ , दिनांक १ मार्च २०१४ अन्वये नागभीड येथे नगरपंचायत 
स्थापन करण्याबाबत शासनाचा हेतु असल्याबाबतची उद्घोषण रद्द करीत असून , उक्त स्थानिक क्षेत्र हे , लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट 
करीत असून , त्याकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट -कलम ( २ ) व ( २ क ) व ( ३ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, नागभीड नगरपरिषद 
या नावाने एक नगरपरिषद घटित करीत आहे . उक्त लहान नागरी क्षेत्राच्या हद्दी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ ब " मध्ये विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे असतील . 


अनुसूची “ अ " 
लहान नागरी क्षेत्र विनिर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा तपशील 


गावाचे नाव 


सर्व्हे नं . 


एकूण सर्व्हे नं . 

( ३ ) 


नागभिड 


१ ते ५५७ 

३६७ 


सुलेझरी 


५५७ 
३६७ 
३६७ 


or TE 
TE 
TET 

oror 


ते ३६७ 
१ ते ३१५ 


३१५ 


७८३ 


३०४ 


बाम्हणी 
बोथली 

नवखळा 
तिवा तुकूम 
तिवर्ला गावगन्ना 
खैरीचक पारखी 

भिकेश्वर 
चिखलपरसोडी 

डोंगरगाव 
चिंचोली खूर्द 


१ ते ७८३ 
१ ते ३०४ 
१ ते १८४ 
१ ते १३५ 


१८४ 


oror CTETTE 

on 


ते २३९ 


२३९ 


३३८ 


१ ते ३३८ 
१ ते ३३१ 
१ ते ८१ 


३३१ 


८१ 


अनुसूची “ ब " 
लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक क्षेत्राची हद्द 

सिमेस लागून असलेले सर्व्हे नं . 


अ.क्र . 


दिशा 
( २ ) 


१ 


पूर्व 


भिकेश्वर ७१, ७२ , ७४ , ९३, ९८ , १०६, १०७, १०८ , ११८ , १३६ , १३७, १२२, १२० , १९९ , 

३१, २८ , २७, ५३, ५४ . 
चिखलपरसोडी २९९ , २८१ , २८२, २९०, १४५ , ९९ , ९८ , ९३, १९ , १६, १५ , १४, ३१८ , 
३१७. 
सुलेझरी १ ते ३५५, ३०९ ते ३३० . 
खैरीचक पारखी ५ , १२ , १७, १९ , ३५, ३८ , ४५, ७१, ७२ , १०२ , १०५ , ११७, ११८ , १२२ , 
१२५ , १२८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून १५ , २०१५ / ज्येष्ठ २५ , शके १९३७ 


( २ ) 


पश्चिम 


उत्तर 


नवखळा ९६, ९८ , १०१, ३३६, ३४६ , ३६२, ३६३ , ४०० , ४३३, ३६३, ३७९, ३८० , ३८९, 
३९४, ९६, ६७१, ६७० , ६९७ , ६९८ . 
डोंगरगाव १२५ , १३० ते १३१, १४५, १४८ ते १४९ , १५३ ते १५६, १६१, १८१, १९९, २२० , 
२३९ ते २४०, २४३ ते २४५, २७८ , २८० , २८२, २८४, २८७, २८८, २९० ते २९१. 
चिंचोली खूर्द ४, ७, १३ , १७, २५, २८ , ४५, ४६, ६१, ६२, ९५ ते ९६ . 
बाम्हणी ४३, ४५ , ४६, ४९, ५२, ७३, १६६, १९०, १९४ , २५८ , २६० , २५६ , २१५ , २११ , 
१९६ , ४१ ते ४३, २९९, २९८ , २७० ते २७१. 
बोथली १७३ ते १७४, १८५ , १८७, २००, २०२ ते २०३, २२०, २२२, २२३, २२८ ते २२९ , 
३३ ते ३४ , २४ ते २५ , २२९ , २३१, २३३ , १३३ ते १३६ , ६५ ते ६६, ९६ ते १०१. । 
तिवा तुकूम ५ ते ९, १२, १४, १६ , २३, ३५, ३६, ३९ ते ४५, ४९ ते ५३, ५६, ७७ ते 
७८ , १०२ , १०९ , १३३, ५१ ते ५३, ५६, १६५, १६६, १६९ , १७० , १७१, १८२, १८४ . 
तिवर्ला गावगन्ना ३८ , ४३ ते ४५, ४७, ७० ते ७१, ७३, ७४, ७८ , १०८ , ११२ , ११८ , 
१२८ , १५४ , १५६, १५९ ते १६१, १६३, १६८ ते १६९ , २१८ , २४१ ते २४२, २४५ ते 
२४६ , २६२ , २७० . 


४ 


दक्षिण 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. ता . गौड, 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग एक - अ - ( म . उ.वि .) - ६६- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून १५ , २०१५/ ज्येष्ठ २५ , शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 15th June 2015 . 


PROCLAMATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No. MUM . 2015 /CR -68 /UD - 18 . — Whereas , by the Government Proclamation No. MCO . 2013/ 
C . R .84 / Part- 1/UD - 14 , dated the 1st March 2014 published in the Maharashtra Government Gazette 
central Sub - Division -1 ( A ), the Government of Maharashtra had announced its intention 
to constitute Nagar Panchayat by the name of Nagbhid Nagar Panchayat for a transitional area . 

In pursuance of the provisions of sub -sections (2 ), (2A ) and (3 ) of section 3 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Government of Maharashtra , hereby announces 
its intention to issue a notification , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 2 ), ( 2A ) 
and (3 ) of section 3 of the said Act, with a view to specify the local area of the revenue villages 
Nagbhid , Sulezari, Navkhala , Tivarla Gaoganna , Tivarla Tukum , Bamhani, Bothali, 
Chikhalparsodi, Bhikeshwar , Dongargaon ( Bk ) and Chincholi Khurd in Chandrapur District , as 
a smaller urban area and to constitute a Municipal Council by the name of the Nagbhid Municipal 
Council for the said local area , the draft of which is appended herewith . 

2 . Any person who entertains any objections to the said notification is hereby required to 
submit the same in writing with the reasons therefore to the Collector , Chandrapur District 
within a period of thirty days from the date of publication of this Proclamation in the 
Maharashtra Government Gazette. 

3 . Any such objection which may be received during the said period will be considered by 
the Government. 

DRAFT NOTIFICATION 
No. MUN . 2015 / C . R .68 /UD - 18 . — Whereas , by the Government Proclamation , Urban 
Development Department No. MUN - 2015 / C . R .68 /UD - 18 , dated the 10th June 2015 issued in 
pursuance of the provisions of sub - sections ( 2 ), ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Government of Maharashtra had invited objections 
to its proposal to issue a notification under sub - sections ( 2 ), (2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said 
Act, to specify the local area of the revenue villages Nagbhid , Sulezari, Navkhala , Tivarla 

ganna, Tivarla Tukum , Bamhani, Bothali , Chikhalparsodi, Bhikeshwar , Dongargaon ( Bk ) 
and Chincholi Khurd in Chandrapur District , being a smaller urban area and to constitute a 
Municipal Council by the name of the Nagbhid Municipal Council for the said smaller urban 
area ; 

And , whereas , objections and suggestions so received by the Collector , Chandrapur District , 
pursuant to the said Proclamation have been duly considered ; 

And whereas , having regard to the factors mentioned in clause (2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the 
said local area , more particularly described in Schedule “ A ” appended hereto , to be a smaller 
urban area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (2 ), (2A ) and ( 3) of 
section 3 of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby rescinds the said Proclamation No . MCO .2013 /C . R . 84 /Part -1/UD - 14 , dated 
the 1st March 2014 declaring intention of the State Government to constitute Nagbhid Nagar 
Panchayat ; and specifies the said local area to be a smaller urban area for which there shall 
be constituted a Municipal Council as provided in sub - sections ( 2 ), ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of 
the said Act, by the name of the Nagbhid Municipal Council. The boundaries of the said smaller 
urban area shall be such as are specified in Schedule “ B ” appended hereto . 


SU 


are : 


S 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून १५, २०१५/ ज्येष्ठ २५ , शके १९३७ 


Schedule “ A ” 


Description of the local areas to be specified as a Smaller Urban Area 


Survey No. 


Village Name 

( 1 ) 


Total Survey No. 

( 3 ) 


( 2 ) 


557 


367 
367 


315 


783 


304 


Nagbhid 
Sulezari 
Bamhani 

Bothali 
Nawkhala 
Tiwarla Tukum 
Tiwarla Gaoganna 
Khairichak Parkhi 

Bhikeshwar 
Chikhalparsodi 
Dongargaon (Bk ) 
Chincholi Khurd 


1 to 557 
1 to 367 
1 to 367 
1 to 315 
1 to 783 
1 to 304 
1 to 184 
1 to 135 
1 to 239 
1 to 338 
1 to 331 
1 to 81 


304 


135 


239 
338 


331 


81 


Schedule “ B ” 


Boundaries of the Local area to be specified as a Smaller Urban Area 


Survey Numbers Close to Boundary 


S .No 
( 1) 
1 


Side 

(2) 
East 


( 3 ) 


2 


West 


Bhikeshwar 71, 72 , 74 , 93 , 98 , 106 , 107 , 118 , 136 , 137 , 122 , 120 , 
199 , 31, 28 , 27 , 53, 54 . 
Chikhalparsodi 299 , 281, 282 , 290 , 145 , 99 , 98 , 93 , 19 , 16 , 15 , 
14 , 318 , 317 . 
Sulezari 1 to 155 , 309 to 330 . 
Khairichak Parkhi 5 , 12 , 17 , 19 , 35 , 38 , 45, 71, 72, 102 , 105 , 117 , 
118 , 122 , 128 . 
Nawkhala 96 , 98 , 101 , 336 , 346 , 362, 363 , 400 , 433 , 363, 379 , 380 , 
389 , 394 , 96 , 671, 670 , 697 , 698 . 
Dongargaon 125 , 130 to 131, 145 , 148 to 149 , 153 to 156 , 161, 181 , 
199, 220 , 239 to 240 , 243 to 245 , 278 , 280 , 282 , 284 , 287 , 288 , 290 
to 291. 
Chincholi Khurd 4 , 7, 13, 25 , 28 , 45 , 46 , 61, 62. 
Bamhani 43, 45 , 46 , 49 , 52 , 73, 166 , 190 , 194 , 258 , 260 , 256 , 215 , 
211, 196 , 41 to 43 , 299 , 298 , 270 to 271. 
Bothali 173 to 174 , 185 , 187 , 200 , 202 to 203 , 220 , 222 , 223, 228 
to 229 , 33 to 34 , 24 to 25 , 229 , 231, 233 , 235 , 133 to 136 , 65 to 66 , 
96 to 101. 


North 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून १५ , २०१५/ ज्येष्ठ २५ , शके १९३७ 


Schedule “ B ” — Contd . 


- 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


South 


Tiwarla Tukum 5 to 9 , 12 , 14 , 16 , 23 , 35 , 36 , 39 to 45 , 49 to 53 , 
56 , 77 to 78 , 102 , 109 , 133 , 51 to 53 , 56 , 165 , 166 , 169, 170, 171 , 
182 , 184. 
Tiwarla Gaoganna 38 , 43 to 45 , 47, 70 to 71, 73, 74 , 78 , 108, 128 , 154 , 
156 , 159 to 161, 163 , 168 to 169, 218 , 241 to 242 , 245 to 246 , 262, 270 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P . T . GOUD , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


